बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 
२०१५ अंतर्गत बालकांसाठी संस्था चालविणाऱ्या 
स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बालगृ-२०१९/प्र.क्र.१४/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-१३ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- 


१.आयुकत, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/का-५/२०१९-२०/प्रलंबित 


अनुदान/३४१२, दि.५ जुले, २०१९. 


२.शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८ जुळे, २०१९. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकानुसार वित्तीय वर्ष २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींची मासिक 
निधी विवरणपत्रे अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) प्रशासकीय विभागांकडून 
नोंदविण्यात आल्यानंतर सन २०१९-२० च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०१९ अखेर) आवश्‍यक असणारा 
अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या go टक्केच्या मर्यादेत 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत केला जाईल, असे कळविले आहे. 


२. महिला व बाल विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित 
बालगृहांच्या सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित देयक अदा करण्यासाठी आयुक्त, 
महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना रकाना क्र.४ प्रमाणे एकूण ₹३७९८.५३ लक्ष इतका 
लेखाशिर्षनिहाय निधी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून खालीलप्रमाणे 


वितरीत करण्यात येत आहे. 
(रुपये लक्ष) 
अर्थसंकल्पित | वितरीत प्रस्तावित 
लेखाशिर्ष cae 
अंदाज तरतूद वितरण 
(१) (२) (3) (४) 
मागणी क्र.एक्स ०१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, ०२ स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी ११९५.७० - ,00 82.43 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) 
(२२३५-३०४१) 
मागणी क्र.एक्स ०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण,०२, समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, (०५) (०२) 
निराश्रीत बालकांसाठी संस्थेत्तर सेवा (कार्यक्रम) (२२३५- हारी Mee ee 
११४७) 
एकूण ७३३५.९१ १८०.७४ ३७९८.५३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१९/प्र.क्र.१४/का-०८. 


३. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुण यांनी महिला व बाल विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत 
चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित बालगृहांच्या सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित 
देयकांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने सदर स्वयंसेवी संस्थांचे बिनचुक पुर्नमुल्यनिर्धारण करावे. 
तसेच पुर्नमुल्यनिर्धारण केल्यानंतर स्वयंसेवी संस्थानिहाय किती रक्‍कम अदा करण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे 
सदर रक्कम अदा केल्यानंतर प्रलंबित राहणाऱ्या एकूण रकमांची संस्था/ वर्षनिहाय विगत शासनास सादर करुन 
चालू आर्थिक वर्षाच्या अनुदानाकरिताची संस्थानिहाय मागणी शासनास सादर करावी. 
४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमून्यात 
शासनास तात्काळ सादर करावे. 
५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८ जुले, २०१९ रोजीच्या 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.४ ते १९ मधील मार्गदर्शक सूचना व त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०८१३१२३९४०९७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Smita Dattatray 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women and Child 


sg 


\de=400032, 
851 8ffc9861 


shtra, 
le2dd57c16934e9cb6672ccO 


N ड़ क आगा (9bd2a7c214922f8f4939e807 1 1ece461c9dfd9c679b28f98 
Date: 2019.08.13 12:48:35 +05'30' 
(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
११. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 
१४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१५. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवड नस्ती, का-०८. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


